राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील दुय्यम 
निरीक्षक संवर्गातीहळ अधिकाऱ्यांना 
निरीक्षक (गट-ब) या संवर्गात पदोन्नतीनंतर 
देण्यात येणाऱ्या पदस्थापनेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक:- न्यायाप्र-४०१७/ प्र.क्र.१०/ राउशु-१, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०४ मे, २०१८. 


संदर्भ- मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल मूळ अर्ज क्र.१०९०/२०१६ मध्ये 
संकीर्ण अर्ज क्र.४१२/२०१७ मध्ये दि.१२.१०.२०१७ रोजीचे आदेश. 


शासन आदेठा- 


राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील दुय्यम निरीक्षक (गट-क) या संवर्गातून निरीक्षक (गट-ब) 
या संवर्गात पदोन्नती देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सन २०१२-१३ च्या पदोन्नतीसूचीमधील 
खालीळ अधिकाऱ्याला निरीक्षक (गट-ब) या संवर्गात निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्यात 
येत असून सदर पदोन्नतीनंतर, त्यांची त्यांच्या नावासमोर (स्तंभ ५ येथे) दर्शविण्यात आलेल्या 
महसूली विभागामध्ये (स्तंभ ६ येथे) दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणी पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. । अधिकाऱ्याचे | मूळ पदोन्नतीचा | वाटप करण्यात | पदोन्नतीनंतर । SRT 
क्र. । नाव प्रवर्ग प्रवर्ग ASOT देण्यात येणारी 
महसूली संवर्ग । पदस्थापना 
(ial R 3 1 el दु & | ७ | 
4 श्री.बी.बी. ।भ.ज.-ड | gor नागपूर भरारी पथक, | Rea 
पाटील चंद्रपूर पदी 


श्री. बी. बी. पाटील यांची पदोन्नती त्यांच्याविरूद्ध सुरू असलेल्या विभागीय चौकशीच्या तसेच 
त्यांच्याविरूद्ध कोपरी wee. येथे दाखल गु.र.क्र.॥-१/ २०१५ च्या खटल्याच्या न्यायनिर्णयाच्या 
अधीन राहील. 


सदर पदोन्नती ही, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून तसेच मा.सर्वोच्च 
न्यायालय, येथे प्रलंबित असणाऱ्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मध्ये होणाऱ्या 
मा.न्यायाळलयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


सदर अधिकाऱ्याने सदर पदोन्नतीचा स्वीकार करून, पदोन्नतीच्या पदावर तात्काळ रूजू 
व्हावे. आयुक्‍त, राउझु यांनी या अधिकाऱ्याला सध्याच्या पदावरून तात्काळ कार्यमुक्त करून, 
पदोन्नतीच्या पदावर तात्काळ हजर करून घ्यावे. संबंधित अधिकाऱ्याने सदर पदोन्नती न 
स्वीकारल्यास २०१२-१३ च्या पदोन्नतीसूचीमधून त्यांचे नावे वगळण्यात येईल व या निवडसूचीतून 
पदोन्नतीचा कोणताही हक्क त्यांना राहणार नाही. 


शासन आदेशा क्रमांकः न्यायाप्र-४०१७/ प्र.क्र.१०/ राउश्ु-१, 


सदर आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८०५०४१५१३२२९४२९ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Shivaji Baburao Chavan 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 


e ee 
S h | Va | B a b U fa O Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9aa522e32450ec03b47343bc963097b0e 134f043fb 


205f2e97595f145aaf4d73, 


Chavan Seas B6IBECESESBCSE cso कणाच 
(शिवाजी बा. चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्त ,राज्य उत्पादन शुल्क AERIS राज्य Aas . 
२) महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व नागपूर. 
३) सर्व विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क. 
४) संबंधित जिल्हा अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क. 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर. 
६) संबंधित अधिकारी (मार्फत आयुक्त, राउशु). 
७ निवडनस्ती (राउशु-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


